RNI No.MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ५१ ] 


गुरुवार , मे २७ , २०२१ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ मे २०२१ 


अधिसूचना 
स्थावर संपदा ( विनियमन व विकास ) अधिनियम , २०१६ . 


क्रमांक स्थासअं . २०१७ / प्र.क्र . १२५ /दुवपु-२.-ज्याअर्थी , शासकीय अधिसूचना , गृहनिर्माण विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र . क्र . १२ ९ 
( भाग -१ ) / दुवपु -२ , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र राज्यासाठी त्यात नमूद केलेल्या सदस्यांचा समावेश असलेले 
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपील न्यायाधिकरण स्थापन केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला उक्त न्यायाधिकरणावर आणखी एक प्रशासकीय / तांत्रिक सदस्याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी , आता , स्थावर संपदा ( विनियमन व विकास ) अधिनियम , २०१६ ( सन २०१६ चा १६ ) याच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) व 
पोट - कलम ( ३ ) तसेच कलम ४५ यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उक्त अधिसूचनेत पुढील प्रमाणे 
सुधारणा करीत आहे : 


शासकीय अधिसूचना , गृहनिर्माण विभाग , क्रमांक - संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र १२ ९ ( भाग -१ ) / दुवपु -२ , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ मधील नोंद 
( तीन ) ऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 


" 


“ ( तीन ) दोन प्रशासकीय / तांत्रिक सदस्य 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . व्हि . आर . श्रीनिवास , भा.प्र.से. 

शासनाचे प्रधान सचिव . 


( 
१ 
) 


भाग चार - अ - ८७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे २७ , २०२१ / ज्येष्ठ ६ , शके १ ९ ४३ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 27th May 2021 


NOTIFICATION 


REAL ESTATE ( REGULATION AND DEVELOPMENT ) ACT , 2016 . 


No.RERA - 2017 / CR . 125 / RR - 2.- Whereas by Government Notification , Housing Department , 
No. Misc . - 2019 / CR.129 ( Part - 1 ) / RR - 2 , dated the 24th October 2019 , the Government of Maharashtra 
has established the Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal for the State of Maharashtra 
consisting of the members mentioned therein ; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to appoint one more 
Administrative / Technical Member on the said Tribunal ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub - section ( 3 ) of 
section 43 read with section 45 of the Real Estate ( Regulation and Development ) Act , 2016 ( Act 
No. 16 of 2016 ) , the Government of Maharashtra , hereby amends the said notification , as follows , 
namely : 

In the Government Notification , Housing Department No. Misc . - 2019 / CR.129 ( Part - 1 ) / RR - 2 , 
dated the 24th October 2019 , for entry ( iii ) , the following entry shall be substituted namely : 


" ( iii ) Two Administrative / Technical Members . ” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. V. R. SRINIVAS , I.A.S , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


